Reg.No.NP/NPCITY/236/2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक २० ]] 


मार्च २८ , २०१ ९ / चैत्र ७ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १, किंमत : रुपये १८.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक जिकाभ - अका- ग्रापनि - पसपोटनि - ११८-२०१९ . - 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ च्या कलम ५७ च्या पोट- कलम (३ ) च्या खंड ( अ ) चे परंतुक आणि महाराष्ट्र पंचायत 
समित्या निवडणूक , १९ ६२ चे नियम ६० चे पोटकलम ( ३) च्या उपबंधास अधिन राहून निर्वाचन अधिकारी यांचेकडून महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक 
नियम १९ ६२ च्या नियम ५९ अन्वये निवडणूक विवरणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मी , शान्तनु गोयल ,जिल्हाधिकारी , भंडारा महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक 
१ ९ ६२ चे नियम ६० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , भंडारा जिल्ह्यातील पंचायत समिती, मोहाडी अंतर्गत 
निर्वाचक गणाच्या रिक्त पदाच्या दिनांक २४-३-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणूकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायमच्या 
पत्त्यासह , जेथून ते निवडून आले आहेत त्या निर्वाचक गणाच्या नावांसह प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


निर्वाचक गण क्रमांक 


कायमचा पत्ता 


पंचायत समितीचे 

नांव 


रितसर निवडून आलेल्या 

सदस्यांची नावे 


गणाचे 
विश्लेषण 


व नांव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


मोहाडी 


२९ - वरठी 


नागदेवे आकांशा हितेंद्र 


सर्वसाधारण महिला 


मु . पो . वरठी , तह . मोहाडी , 
जिल्हा भंडारा . 


३२-पालोरा 


कुकडे गणेश बाबुराव 


सर्वसाधारण 


मु . पो . पालोरा , तह . मोहाडी , 
जिल्हा भंडारा . 


माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च, २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केले . 


भंडारा : 
दिनांक २८ मार्च २०१ ९ . 


शान्तनु गोयल , 


जिल्हाधिकारी, भंडारा . 


ना .-एक- अ -१ ( ३१९९ ). 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


